वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधीच्या अर्जांवरील 
कार्यवाहीबाबत स्पष्टीकरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१९ / प्र. क्र.७१/१८(र.व का.) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०१९. 


परिपत्रक : 


असे निदर्शनास आले आहे की, काही त्रयस्थ व्यक्‍ती / संस्था अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक 
गाऱ्हाण्यासंबंधी पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा करतात. अशा पत्रांची दखल घ्यावी किंवा कसे, या 
बाबत अनेक विभागांकडून या विभागास विचारणा होत असते. सबब यासंदर्भात करावयाच्या 
कार्यवाहीबाबत स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. शासनास करावयाचे अर्ज तयार करणे, सादर करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे याविषयीच्या 
दिनांक ३ डिसेंबर, १९५८ च्या अधिसूचनेन्वये, याबाबतचे नियम विहित करण्यात आले असून 
त्यातील अनुक्रमांक १ येथील नियमान्वये, वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधीचे अर्ज, ज्या व्यक्‍तीवर अन्याय 
MOS असेल त्याच्याकडून स्वीकारण्यात यावेत. एजंटांकडून किंवा त्यांच्यामार्फत शासनास 
करण्यात आलेल्या अर्जांची सामान्यत: दखल घेण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आलेली 
आहे. 


३. सबब सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रिय कार्यालयांना सूचित करण्यात येते की, त्रयस्थ 
व्यक्‍ती / संस्था यांचेकडून अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गाऱ्हाण्यासंबंधी पत्रव्यवहार किंवा पाठपुरावा 
करण्यात आल्यास उक्त नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१०१५१५२९०८२९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajesh Bhaskar ५५00 


2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1 fae3eca97e85924d0e44375 
8ade5f0221f9a, 


H serialNumber=26e171ec96c63f6333217d12fb6da1c5a800ce1 8a7a6fd 
a | W a 59abf1 9b8ed3f02a91, cn=Rajesh Bhaskar Gaikwad 


Date: 2019.10.15 15:32:14 +05'30" 


(रा. भा. गायकवाड) 


कक्ष अधिकारी , सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ) (पत्राने), 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१९ / प्र. क्र. ७१/१८(र.व का.) 


३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, ( पत्राने ), 

. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 

. प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, ( पत्राने), 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१२.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / 
कार्यालय प्रमुख, 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२०.प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२१.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र Wear, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

२२.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

२३.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१, 

२४. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई- ४०० ०२८, 

२५.बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

२६.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

२७.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी मुंबई 

२८. निवड नस्ती ( कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


